महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेखाली सैन्यातील 
शैर्यपदक/सेवापदक धारकांना अनुज्ञेय रक्‍कम मंजूर 
करणेबाबत. ले. कर्नल राजेश विलास हंकारे जि.सातारा. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१९/प्र.क्र.४२० /२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: -१२/१२/२०१९. 


वाचा 
१) शासन निर्णय,सा. प्र. वि. क्र. मासैम-२०१६ /प्र. क्र. ९२(२/२८, दिनांक ३०.११.२०१६ 
२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.१६२११/ गौ.पु /प्रस्ताव/ सैकवि-१६ / २५८०, 
दिनांक १३/०९/२०१९ . 
प्रस्तावना 


महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेंतर्गत सैन्यातील १६ प्रकारच्या शौर्यपदक/सेवापदक धारकांना शासकीय 
अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.आय सी-६०३२७- एच ले. कर्नल राजेश विलास हंकारे यांना राष्ट्रपती 
सचिवालयाच्या अधिसूचना क्र.४० प्रेस/२०१७, दिनांक २६ जानेवारी, २०१७ अन्वये “ARM इन डिस्पॅच पदक” हे 
पदक प्रदान करण्यात आले आहे. आय सी- ६०३२७- एच ले. कर्नल राजेश विलास हंकारे यांना रु. २,७५,०००/- 
इतके अनुदान देण्याचा प्रस्ताव संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी संदर्भ क्र. २ च्या पत्रान्वये सादर केला 
आहे. 
शासन निर्णय 

उपरोक्त नमूद शासन निर्णय व प्रस्तावाच्या अनुषंगाने खाळील तक्त्यात दर्शवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र गौरव 
पुरस्कार योजनेखाली अनुज्ञेय असलेली अनुदानाची रक्‍कम देण्यास झासनाची मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


शौर्य/सेवापदक धारकाचे पदनाम, नाव | शौर्य/सेवा | पदक प्राप्त देय एकूण 
व पत्ता पदक | झाल्याचा दिनांक | रोख रक्‍कम 

(रुपये) 
आय सी-६०३२७- एच ले. कर्नल राजेश २६ जानेवारी, २,७५,००० 


विलास हंकारे. ४० Task Force २०१७ 


2>॥१-९००४९३,७/७ ५६ APO 
er 


Q महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय ठरविलेल्या रक्‍्कमेपैकी ७५% म्हणजे रु. 2,06, 240/- 
(रु. दोन लाख सहा हजार दोनशे पन्नास फक्त) प्रमाणे शासकीय अनुदानातून तर उर्वरित २५% रक्कम म्हणजे 
रुपये ६८,७५०/- (रु. अडुसष्ठ हजार सातशे पन्नास फक्त) प्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता (कारगिल) निधीतून घेण्यात 
आलेल्या व राष्ट्रीयीकृत बँकेत सद्यस्थितीत गुंतविण्यात आलेल्या रकमेच्या व्याजातून अदा करण्यात यावी. 


३. वरील परिच्छेद क्र.२मध्ये नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या रकमेपोटी होणारा खर्च रू. २,०६,२५०/- 
(रु. दोन लाख सहा हजार GAA पन्नास फक्‍त) इतका खर्च 'मागणी क्र.ए-४, लेखाशिर्ष २०७५, संकीर्ण सर्वसाधारण 
सेवा, Coo - इतर खर्च, (००)(०५) शौर्यासाठी पारितोषिके (२०७५ ०११३) ०५ - बक्षिसे' या लेखाशीर्षाखाळी सन 


शासन निर्णय क्रमांकः मगौपु-२०१९/प्र.क्र.४२०/२८ 


२०१९-२० या वित्तीय वर्षाकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. तसेच सदरचा खर्च हा 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


४. प्रस्तुत प्रकरणी 'आहरण व संवितरण अधिकारी', म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी,सातारा यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे.सदरची रककम जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा यांनी कोषागार 
कार्यालय,सातारा येथून आहरीत करुन संबंधितांना विहीत पध्दतीने वितरीत करण्यात यावी., 
५. वरील तक्त्यात नमूद केलेली संबंधित रक्‍कम लाभार्थ्याची पात्रता काळजीपूर्वक तपासून विहीत मुदतीत 
देण्याच्या सूचना संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांनी त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रीय अधिका-यांना 
द्याव्यात व तत्संबंधीचा अहवाल तात्काळ शासनास पाठवावा. 
६. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय, क्र मासैम-२०१६/प्र. क्र. ९२(२)/२८, दिनांक ३०.११.२०१६ मधील मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२१८११५७२०५२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Suresh Mahadeo Duper य मय क 


5.4.21 
974681485c2, 


299447 f4a6e6c33ab3f7a85fbf0 10628981 e82f8311a81dicf 


serialNumber=f0b4c833a6fc7c6fb7cb0a96a3e2bb79d42d283b8f0F7 bf 
h a e clae95298d60bacf1, cn=Suresh Mahadeo Khade 


(सु.म.खाडे) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 


१ 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
३. महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परीक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई-३२, 
४. कमांडर, महाराष्ट्र-गुजरात एरिया मुख्यालय, कुलाबा, मुंबई Yoo ००५, 
५. जिल्हाधिकारी, सातारा, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा, 
७. संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे ४११ ००६ (५ प्रती), 
८. जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी, सातारा, 
९. सह संचालक, लेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, ५ वा मजला, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 
१०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय मुंबई 
११ आय सी-६०३२७- एच ले. कर्नल राजेश विलास हंकारे. vo Task Force २॥१-९००४९३ C/O ५६ APO 
१२ वित्त विभाग (व्यय ४) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
१३ प्रत संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


